Smart India Hackathon-2022 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ च्या मंजूर 
तरतूदीतून खर्च करण्यासाठी प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२०/प्र.क्र.१९/संगणक 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ Fo, 2022 


संदर्भ:- १) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे अ.शा.पत्र H.D.O.No.3§-2/2029- 
TS.ll, दि.०८ मार्च, २०२२. 
2) Ministry Of Human Resource Development, Govt. Of India यांचे 
P.D.O.No.9-V/IC/SIH22/2029-22/884, (1.०८.०७.२०२२. 


प्रस्तावना 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने राबविण्यात 


येणाऱ्या Smart India Hackathon-2022 चे आयोजन करण्यात येणार आहे. विभागाशी संबंधीत 


डिजीटल सोल्युडानबाबत किमान ५ समस्या (Problem Statement) केंद्र शासनाला सादर 


करण्यास कळविले होते. त्यानुसार शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एकूण ५ Problem 


Statements माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत केंद्र शासनास सादर केले होते. त्यातील ४ 


Problem Statements ची Hackathon-2022 साठी निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक 


Problem Statement साठी बक्षीस रक्‍कम म्हणून रु. १ लाख आणि प्रत्येक Problem Statements 


साठी बक्षीस रकमेसह एकूण We रु. २.७८ लाख आहे. सदर स्पर्धेसाठी येणारा खर्च व विजेता 


विद्यार्थ्यांना द्यावयाची बक्षीसाची रक्‍कम यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार संबंधित विभागाकडून 


करावयाचा असल्याचे केंद्र शासनाने कळविले आहे. त्याअनुषंगाने विभागाच्या ४ Problem 


Statements चे एकूण रु.११.१२ लाख इतका खर्च असून, सदर रक्‍कम AICTE च्या खात्यामध्ये 


जमा करावयाची आहे. . 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२०/प्र.क्र.१ ९/संगणक 


केद्रीय उच्चतर शिक्षा विभागामार्फत आयोजित करण्यात येणार्‍या Smart India 


Hackathon-2022 या स्पर्धेसाठी रु.११.१२ ore निधीच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


Smart India Hackathon-2029 या स्पर्धेसाठी एकूण रु. ११.१२ लाख निधी AICTE च्या 


बँक खात्यामध्ये जमा करावयास या आदेशान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर बँक खात्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
Bank Name :- Innovation Cell Account 
Branch Name with Complete :- State Bank Of India 
Address Telephone Number and Email :- Shastri Bhawan, 
Rajendra Prasad Road, 
New Delhi -99009. 
Phone No-01123073721. 


email No- sbi50203@sbi.co.in 
Complete Bank Account Number(New) :- 37903899633 


उपरोक्त नमूद बॅक खात्यात सदरची रक्कम वर्ग करण्यात यावी. बँक खात्याचा सविस्तर 


तपशिल सोबत जोडलेल्या परीशिष्ट- “अ” मध्ये नमूद करण्यात आला आहे. 


२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी विभागातील सहसचिव (प्रशासन), 


यांना नियंत्रक अधिकारी व कक्ष अधिकारी (रोखशाखा) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 


३. हा शासन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७४/२०२२/व्यय-५, दिनांक 


०१.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२०/प्र.क्र.१ ९/संगणक 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७१११६५६५७५५२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc £0 A -0 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.07.11 16:59:35 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, (शालेय शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, (शाळेय शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

. उपसचिव (संगणक/अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अर्थसंकल्प)कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई 

. Additional Secretary (TE), Department of Higher Education, Government Of India, 


Shastri Bhavan, New Delhi-110115. 
निवडनस्ती, (एसडी-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१५२०/प्र.क्र.१ ९/संगणक 


परिशिष्ट-“अ” 


NAME OF ACCOUNT HOLDER 


Innovation cell account 


COMPLETE CONTACT ADDRESS 


AICTE, Nelson Mandela Marg, 
Vasant Kunj, New Delhi-110070. 


TELEPHONE NUMBER/FAX/EMAIL 


01129581336 


B) BANK ACCOUNT DETAILS- 


BANK NAME 


Innovation Cell account 


BRANCH NAME WITH COMPLETE 
ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND 
EMAIL 


State Bank Of India, Shastri Bhawan, 
Rajendra Prasad Road, New Delhi- 
110001, 


Ph.no.01123073721, 
sbi.50203 @sbi.co.in 
WHETHER THE BRANCH IS | Yes 
COMPUTERISED? 
WHETHER THE BRANCH 1५ RTGS | SBINO050203 
ENABLED? IF YES, THEN WHAT IS THE 
BRANCH,S IF-SC CODE? 
IS THE BRANCH ALSO _ NE-FT | Yes 
ENABLED? 
TYPE OF BANK ACCOUNT | Savings 
(SB/CURRENT/CASH/CREDIT WITH 
10/11/13 
COMPLETE BANK ACCOUNT | 37903899633 
NUMBER(NEW) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


